सन २०१८-१९ मधील अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना 
(सर्वसाधारण) (२४२५१००९) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्र. संकीर्ण १११८/प्र.क्र.१४५/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, समक्रमांक दि. ०१/११/२०१८ 


शासन शुध्दीपत्र :- 

शासन निर्णय दिनांक ०१/१२/२०१८ अन्वये सन २०१८-१९ या वर्षी डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज 
सवलत योजना (सर्वसाधारण) (लेखाशिर्ष 28249008) या योजनेअंतर्गत रू.१०५५६.०० लाख एवढा निधी 
वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
२. उपरोक्त सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०१/११/२०१८ 
सुधारित करण्यात येत आहे. त्यानुसार संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्रमांक ६(२) पुढीलप्रमाणे 
वाचावा. 


"मंजूर निधी :- या योजनेच्या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी रूपये १५०८०.०० 
लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत झाळेला आहे." 

(२) या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्रमांक ६(६) पुढीलप्रमाणे वाचावा. 

"वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे :- 
याबाबत संबंधित जिल्हा उपनिबंधकांनी खात्री करावी." 
3. सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१२१११५२८००१५०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल UA SATA व नांवाने, 
Ramesh ५ 
Shankarrao snack 
Shingte 


556a5baefdddce18574a78fa2d8d0957dIf, 


a 1) Shank hing} 
Di 2018.12.11 15:31:54 +05'30' 


(रमेडा शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक सहकारी संस्था 


प्रत माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 
१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः संकीर्ण १११८/प्र.क्र.१४५/१८-स 


२. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

३. महालेखाकार, महाराष्ट्र- 2, नागपूर. 

४. समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, पुणे 

५. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक. लि. मुंबई. 

६. कार्यकारी संचालक, सर्व सबंधित व्यापारी बँका. 

७. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 

८. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 

९. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३, मंत्रालय, मुंबई 

९. अवर सचिव (कार्या १७ स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.कोषागार अधिकारी, पुणे. 
११. निवड नस्ती-१८-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


